अ श्रीमहादेव्ये नम: 


॥ अथ श्रीदेव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम | 
(मराठी अभंगपदांसह) 


न मन्त्रं नो यन्त्रंतदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाहवानं ध्यानं तदपिचन जाने 
स्तुतिकथाः | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्‍्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि 
शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 


२॥ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलो$हं तव सुतः | 
मदीयो$यं त्याग: समुचितमिदं नो तव 
शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
3॥ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


देवी तुझे स्तोत्र / पूजा मंत्र तंत्र / 
आवाहन ध्यान / ठाऊकी ना ||१|| 
पौराणिक कथा / त्याही न वाचील्या / 
आळवणी मुद्रा / कैसे कांही ।।२।। 
मात्र एक ठावे / त्वदनुसरण / 
हरवील क्लेश / माझे सारे ||3।। 


शास्त्र विधि मज / नाही ना माहीत / 
धनविहीनता / आळसही ।।४।। 
ऐशा कारणांनी / दूरच राहीलो / 
चरणांपासून / मी गे माये ।|५।| 
दुबळी कारणे / ऐसी मी शोधीली / 
तरी क्षमा करी / मज माये |॥६|। 
असतो कपत्र/ कमाता नसते / 
शिवानी सर्वांना / उद्॒धरीते ।।७।| 


जाणतो आहेत / स॒पत्र बहत / 
मी तरी विरळा / पत्र तुझा ||८।| 
म्हणूनी कां माये / मला टाकायचे / 
अव्हेरीते काय / माय पत्रा ||९|| 
असतो कपत्र/ कमाता नसते / 
शिवानी सर्वाना / उद॒धरीते ।।॥१०|। 


जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
नवा दत्तं देवि ट्रविणमपि भूयस्तव मया | 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
४॥ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


परित्यक्त्वा देवान्‌ विविधविधसेवाकुलतया 
मया पज्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि | 
इदार्नी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि 
भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥ 
5|| 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


शवपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातड्को रड्को विहरति चिरं कोटिकनकैः | 
तवापर्णे कर्णे विशति मनु वर्णे फत्रमिदं 
जनः को जानीते जननि जननीयं जपविधो ॥ 
६|| 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलरमिदम्‌ ॥ 
७॥ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


जगदंबे तुझे / चरणांची सेवा / 
नाही ना मी केली / अंमळही ।||११|| 
इतुकेही नाही / धन मी अर्पिले / 
तरीही तू माते / मजवरी ।।१२॥| 
अपरंपारशा / स्नेहाने मायेने / 
मज जोजवीले ॥ कबूल तें ||१३|| 
असतो कुपुत्र/ कुमाता नसते / 
शिवानी सर्वाना / उद्‌॒धरीते || १४॥। 


हें करूं ते करूं / ऐसेच करीत / 
राहीलो देव ना / आठवले ||१५|| 
आणि आतां झाले / वय पंचाऐंशी / 
दीन दुबळा मी / तुझे पायी ।|१६।। 
फटकार माझा / तूही करशील / 
जऊंमी कोठे गे / विचारी गे ||१७|| 


तू जरी अपर्णा / तुझ्या स्तवनाच्या / 
शब्दांनी घडती / चमत्कार ||१८|| 
चंडालांची वाणी / मधुर बनते / 
दरिद्री होतात / कोट्याधीश |।१९॥| 
पामरचि आम्ही / नाही ना जाणीतो / 
तुझ्या नामध्याने / साध्य काय |।२०|| 


दिगंबर शंभू / डोईवरी जटा / 
चिताभस्म अंगी / लेपलेले |।२१ || 
विष प्राशूनीया / गळां सर्पमाळ / 
ऐसा विचरतो / पशुपति |।२२॥। 
कवट्यांचा हार / लेवीतो तरीही / 
भूतेश मिरवे / जगदीश |।२३॥| 
त्यालाच त्रिवार / तूंच वरलेस / 
तुझ्याच प्रभावें / महेश तो ।|२४।| 


न मोक्षस्याकाडक्षा भवविभववाञज्छापिचनमे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमखि स॒खेच्छापिन पून 
| 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 
मूडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ 
८ 
(यमनसभलग १७ शिखरिणी) 


नाराधितासि विधिना विविधोपचारै: 
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः | 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥९॥ 
(तभजजगग १४ वसंततिलका) 


आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि गे करुणार्णवे शिवे | 


नैतच्छठत्वं मम भावयेथा 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १०॥ 
(पादे पादे ११ अक्षराणि उपजाति) 


जगदम्ब विचित्रमत्र किं 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि | 
अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११॥ 
(१०-११-१०-११) 


मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न 
हि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ 
१२॥ 
(उनृष्ट्रप्‌) 


नको मज मोक्ष / नको वैभवही / 
नकोच विशेष / ज्ञान सुद्‌धा ||२५|| 
नाहीच कसल्या / सुखाचीही आशा / 
प्राथना आहे गे / इतुकीच ।|२६|। 
केवळ जपत / तुझे गोड नांव / 
जन्म हा व्यतीत / होऊं देना ।।२७॥| 


नाही विधियुक्त / उपचारयुक्‍त / 
आराधना म्यां गे / कधी केली ।|।२८|| 
जाणतो नसावी / रुक्ष वटवट / 
करावे पूजन / भक्‍्तियुक्‍त ।।२९|| 
ठावें असूनही / नाही ना घडत / 
तूच माझी बुद्धि / योग्य करी |।३०|| 


संकटी पडतां / तुज आठवतो / 
एरव्ही कां नाही / ध्यान होते |॥३१|। 
नाठाळपणा हा / माझा जरी होतो / 
भकेजलें मूल / रडते ना ||३२॥| 
ऐसे जाणनीया / मजवरी कपा / 
सदैव ठेवी गे / माते शिवे ||33।। 


मजवरी कृपा / ऐसी ठेवण्याने / 
जगावेगळेसे / नाही कांही |॥3४॥| 

मुलाने कितीही / अपराध केले / 
माता मुलास ना / अव्हेरीते ।।3५॥| 


मजसम पापी / नसेल कोणीही / 

तुजसम नाही / पापहारी |।३६|| 

ऐसे जाणूनीया / माते महादेवि / 
यथायोग्य जैसे / तैसे करी |।३७|| 


॥३ तत्सदिति श्रीमच्छड्कराचार्यविरचितं सर्वापराधांची / देवीकडे क्षमा / 
श्रीदेव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ मागण्यास स्तोत्र / पावले हे ।13८1। 
क) शंकराचार्यांनी / केलें ऐसे स्तोत्र / 
सर्व पामरांना / जागवाया ||3९॥| 
म्हणूं भक्तिभावे / महादेव्ये नमः / 
श्रीजगज्जनन्ये / नमो नमः ॥४०॥ 


देवीनेच सेवा | अभंगपदांची | करून घेतत्री | ऐसे रीती ॥ 
तिचेच चरणी | चाळीशी अर्पण | विनीत श्रीपाद | अभ्यंकर ॥ 
शुभमस्तु ! 


-0-()-०- 


